नियंत्रण कक्ष- अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ मार्च, २०२४ 


वाचा- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-१०९३/प्र.क्र.११२/९३/चौदा, 

दिनांक ०६ मे, १९९४ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण1-१०९६/३८८/प्र.क्र.११२/९३/चौदा, 
दिनांक ०१ मार्च, १९९६ 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-१०१३/प्र.क्र.१/२०१३/चौदा, 
दिनांक २६ जून, २०१३ 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४०/चौदा, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१७ 

५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/का.१४, 
दिनांक २७ जुले, २०१८ 


परिपत्रक 


मुंबई मध्ये मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या संदर्भात तसेच अचानक उद्भवणाऱ्या इतर 
कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्या संदर्भातील माहिती मिळवून तातडीने उपाय-योजना 
करण्याच्या दृष्टीने शासनाने मंत्रालयात एक नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. 


२. या नियंत्रण कक्षासाठी सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० व रात्री ८.०० ते सकाळी ८.०० अशा दोन 
सत्रांमध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा मंत्रालयीन विभागांना उपलब्ध करून देण्यासाठी झासन 
परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकिर्ण-१०९३/प्र.क्र.११२/९३/चौदा, दिनांक ०६ मे, १९९४ व 
क्रमांक संकीर्ण-१०९६/३८८/प्र.क्र.११२/९३/चौदा, दिनांक ०१ मार्च, १९९६ अन्वये प्रत्येक विभागाला 
दिवसांचे वाटप करण्यात आले आहे. 


३. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४०/चौदा, दिनांक २७.०७.२०१८ अन्वये मंत्रालय 
नियंत्रण कक्षामध्ये मंत्रालयीन विभागातून नियुक्‍ती करावयाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या रचनेमध्ये 
बदल करण्यात आला असून, त्याप्रमाणे नियंत्रण कक्षासाठी मंत्रालयीन विभागातून खालील संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्यात येत होती:- 

१) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी - 09 

२) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई) - ०१ 


परंतु, कोव्हिड-१९ या साथीच्या आजारामुळे शासनामार्फत वेळोवेळी निर्बंध लावण्यात आले होते. 
त्यामुळे नियंत्रण कक्षातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या होत्या. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


४. आता, कोव्हिड-१९ या साथीचा प्रादुर्भाव नाहीसा झाला आहे. त्याअनुषंगाने, संदर्भ क्र.५ येथील 
शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येऊन मंत्रालयीन विभागांच्या उक्त परि.०३ मध्ये नमूद 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मंत्रालयीन नियंत्रण कक्षास उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यानुसार, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ पासून व त्यापुढील प्रत्येक महिन्यासाठी सोबतच्या प्रपत्रात नेमुन दिलेल्या 
तारखांना त्यासमोर दर्शविलेल्या विभागांनी नियंत्रण कक्षासाठी उक्त प्रमाणे अधिकारी/कर्मवारीवृंद 
उपलब्ध करून द्यावा. संबंधित विभागांनी त्याबाबतची माहिती प्रत्येक महिन्यांसाठी त्यांना नेमून दिलेल्या 
तारखेस किमान एक आठवडा अगोदर नियंत्रण कक्षाच्या कामकाजासाठी संबंधित असलेल्या गृह विभाग व 
महसूल व वन विभागास पाठवावी. तसेच, त्याची एक प्रत सामान्य प्रशासन विभागास पृष्ठांकित करावी. 


Gq, सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२१११३५३७११०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
IN: C=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2 


5.4,20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc4f0a25b7 
hi 


0698158e, postalC 


de=400032, st= tr 
INumber=E146A6DDC8FB6681D49A5099661D41639DA6C568419F071B 
B9CDFD8A2E08058C, cn=SUCHITA MOHAN MAHADI 


2024.03.21 11:46:50 +05'30 


(सु. मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
५. सचिव तथा संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग), पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/ उप सचिव (आस्थापना), सर्व मंत्रालयीन विभाग 
७. अवर सचिव (मंनिक-१), मंत्रालय नियंत्रण कक्ष, पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती कार्यासना प्रशा-१ (कार्या.१४) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१(का.१४), 


दिनांक २१ मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
प्रत्येक 1111111 विभाग 
महिन्याचा 
दिनांक 

oa २ ३ 

१ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० सामान्य प्रशासन विभाग 

२ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० नियोजन विभाग 

३ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० गृह विभाग 

४ सकाळी ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० वित्त विभाग 

षु सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० ग्राम विकास विभाग 

६ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

9 सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० गृहनिर्माण विभाग 

८ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

९ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० जलसंपदा विभाग 

१० सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० नगर विकास विभाग 

११ सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० महिला व बालविकास विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१२ सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० मराठी भाषा विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० नियोजन विभाग 

१३ सकाळी ८.०० ते GUA दिवशी सकाळी ८.०० विधि व न्याय विभाग 

१४ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० वित्त विभाग 

१५ सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० मृद व जलसंधारण विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१६ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 

विभाग 

१७ ।सकाळी ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

१८ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

१९ ।सकाळी ८.००ते रात्री ८.०० कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व 

नाविन्यता विभाग 

रात्री ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० अल्पसंख्याक विकास विभाग 

२० सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० महसूल व वन विभाग 

२१ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० विधि व न्याय विभाग 

२२ सकाळी ८.०० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८.०० कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व 


मत्स्यव्यवसाय विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/७५४/प्र.क्र.१०२/प्रशा-१ 


प्रत्येक वेळ विभाग 
महिन्याचा 
दिनांक 
शि २ ३ 
२३ सकाळी ८.०० ते दुसऱया दिवशी सकाळी ८.०० गृह विभाग 
२४ सकाळी ८.०० ते रात्री ८.०० इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
रात्री ८.०० ते दुसऱ्या | जाने,फेब्रुवारी, मार्च, मे,जून, | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
दिवशी सकाळी ८.०० | जुले, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, विभाग 
नोव्हेंबर 
एप्रिल, ऑगस्ट, डिसेंबर दिव्यांग कल्याण विभाग 
२५ | सकाळी ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
२६ । सकाळी ८.०० ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ८.०० वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
२७ सकाळी ८.०० ते दुसऱया दिवशी सकाळी ८.०० आदिवासी विकास विभाग 
२८ सकाळी ८.०० ते GUA दिवशी सकाळी ८.०० जलसंपदा विभाग 
२९ सकाळी ८.०० ते दुसऱया दिवशी सकाळी ८.०० महसूल व वन विभाग 
३० सकाळी ८.०० ते दुसऱया दिवशी सकाळी ८.०० सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३१ सकाळी ८.०० ते GUA दिवशी सकाळी ८.०० सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


